वाचा- 


AN 
— 


= 


2 


अर्थसंकल्पीय अनुदान — 2023-202 
मागणी क्र. वाय-०६, ४४०२ मृद व 
जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 
(योजनेत्तर) (४४०२ ११४८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 


क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २८ डिसेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/ 
पापु-१५, दि.१९.०४.२०२३ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/ 
पापु-१५, दि. १२.०५.२०२३ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/ 
पापु-१५, दि.१५.०६.२०२३ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/ 
पापु-१५, दि.०६.०७.२०२३ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/ 
पापु-१५, दि.१८.०७.२०२३ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/ 
पापु-१५, दि.०२.०८२०२३ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/ 
पापु-१५, दि.३०.०८.२०२३ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/ 
पापु-१५, दि.०९.१०.२०२३ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/ 
पापु-१५, दि. ३१.१०.२०२३ 


१०) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक:बीयुडी-१६२३/प्र.क्र. १२१/ 


पापु-१५, दि. ३०.११.२०२३ 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१६२३/प्र.क्र.१२१/पापु-१५ 


-प्रस्तावना:- 


सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा 
खर्च भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील 
लहान पाटबंधारे योजना (४४०२ ११४८) (अनिवायी” या लेखाशीर्षांतर्गग एकूण 
रु. ३२,२८,१४,०००/- इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी वित्त विभागाकडून प्राप्त 
झालेले रू. २०,११,७०,१६०/- अनुदान आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना 
यापुर्वी वितरीत करण्यात आले आहे. 


सदर लेखाशिर्षाखाली ज्या उद्दिष्टांतर्गत आता वित्त विभागाकडून अनुदान प्राप्त झाळे आहे 
त्या उद्दिष्टांखाली पुढील कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व 
इतर अनुषंगिक बाबीवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण रूपये २,२३,५२,२४०/- (रूपये दोन कोटी तेवीस लाख बावन्न हजार दोनशे चाळीस फक्त) 
इतके अनुदान आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रूपये हजारात) 
अ.क्र. | उद्दिष्ट | वित्तीय वर्ष २०२३- सन २०२३-२०२४ करिता सध्या वितरीत 
२०२४ करिता मंजूर आतापर्यंत वितरीत केलेले करावयाचे 
अनुदान अनुदान अनुदान 
eal २ ३ — a षु 
Pa ०१ वेतन २(७९४०३.००० २०११७०.१६ २२३५२.२४० 


०२. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लळेखाशीर्षखाळी उपरोक्त अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियमांचे/सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
०३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दिनांक- 
१२एप्रिल,२०२३ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध केलेल्या 
निधींच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमुद 
केलेल्या अटी व शातींची पूर्तता होत आहे. 

०४. सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०६, ४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च, 
(00)(909) मृद सर्वेक्षण व चाचणी, (०१)(०१)एक-भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखाळील 
लहान पाटबंधारे योजना (४४०२ ११४८) (अनिवाय)” या लेखाशीर्षातर्गत दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१६२३/प्र.क्र.१२१/पापु-१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२८११०८३१५०२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


>» C AW A  -0 


0 (२ ७ © 


SMITA 
SANJAY 
BAGUL 


Digitally signed by SMITA SANJAY BAGUL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=25e12554b13903a35f36dc0d96 
7bc182927874dabe4a3a64094e6e38959 
e6dec, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=5B8292980F96B60D7F893 
A1812D84830343E177DA6046DD766352 
E47DFB7DEA8, cn=SMITA SANJAY 
BAGUL 

Date: 2023.12.28 13:22:55 +05'30' 


(स्मिता बागुल) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 


सहसंचालक (मविवलेसे), भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 


वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 


. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 


निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


